RNI No.MAHBIL/ 2009/ 31743 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष १, अंक ४१ ] 


गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १९-२५, २०१५ / कार्तिक २८ - अग्रहायण ४ , शके १९ ३७ [ पृष्ठे १०, किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग 


~ 


मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१५ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील हितसंबंधाचे) संरक्षण अधिनियम, १९९९. 

क्रमांक एमपीआय-० ९१५ / प्र.क्र . ५५ ९/ पोल- १२. - ज्याअर्थी के.बी.सी. मल्टीट्रेड क्लब अॅण्ड रिसोर्ट प्रा . लि ., नाशिक ( यात यापुढे उक्त 
वित्तीय संस्था असा निर्देश करण्यात आला आहे.) या वित्तीय संस्थेचे संचालक यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतीपूर्तीनंतर परत 
करण्यास कसूर केली आहे. अशा तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की , उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे संचालक ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत 
करण्याची शक्यता नाही आणि म्हणून, राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचेरक्षण करावे लागेल 

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त वित्तीय संस्थेकडून आणि त्यांच्या संचालकाकडून 
त्याचप्रमाणे उक्त वित्तीय संस्थेकडून गोळा केलेल्या ठेवींमधून आणि ठेवींतून संपादित करण्यात आलेली आहे असे अभिकथित आहे ; 

ज्याअर्थी आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या ( वित्तीय संस्थामधील ) हितसंबंधी संरक्षण अधिनियम, १९९९ ( २००० चा महा. १६ ) ( यात यापुढे 
ज्याचा उक्त अधिनियम असा निर्देश करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ४ चे पोट - कलम ( १) कलम ५ , कलम ८ चे पोट - कलम (१ ) आणि 
कलम १२ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे, 

( क ) अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, उक्त वित्तीय संस्थेची आणि त्यांचे संचालक यांच्या नावे असलेली मालमत्ता जप्त करीत आहे, आणि ; 

( ख ) उक्त वित्तीय आस्थापना आणि त्यांचे संचालक यांच्या जप्त केलेल्या मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी , 
नाशिक विभाग यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 

उक्त अधिनियमान्वयेनियुक्त करण्यात आलेल्या पदनिर्देशित न्यायालयातील विशेष सरकारी अभियोक्ता, विशेष न्यायालयात अर्ज दाखल 
करताना सक्षम प्राधिकाऱ्यास आवश्यक ते सहाय्य करतील . 

के.बी.सी. मल्टीट्रेड / क्लब अॅण्ड रिसोर्ट प्रा. लि ., नाशिक संस्था यांचे संचालक / कुटुंबिय यांनी गुंतवणूकदारांची फसवणूक करून मिळालेल्या 
रकमेतून स्वतःचे फायद्यासाठी रकमेचा अपहार करून त्यांचे कुटुंबियांचे नावे खरेदी केलेल्या मालमत्तांची सूची पुढीलप्रमाणे आहे : 


( १ ) 


भाग चार - ब -१ 


गावाचे नाव 


राहुड, ता . चांदवड 


४३२, 


. 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १९-२५ , २०१५ / कार्तिक २८- अग्रहायण ४, शके १९ ३७ 

अनुसूची 
अ . क्र . सदस्य / प्रवर्तक / भागीदार यांचे नावे 

मालमत्तेचा तपशील 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
१ श्री . भाऊसाहेब छबु चव्हाण 

५०४/२/१ , 

आडगाव , नाशिक म.न.पा. हद्द 
सौ . आरती भाऊसाहेब चव्हाण 

८ ९ .६७ बांधीव क्षेत्र . 
२ श्री . भाऊसाहेब छबु चव्हाण 

६२४ / अ , 

राहुड , ता . चांदवड 
सौ . आरती भाऊसाहेब चव्हाण 

२.८३, ६.९ २ पो . ख ., ९ .७५ . 
३ श्री . भाऊसाहेब छबु चव्हाण 

६२५ 
सौ . आरती भाऊसाहेब चव्हाण 

८.५० , ०.०४ पो . ख ., ८.५४, ५.५० . 
४ श्री . भाऊसाहेब छबु चव्हाण 

६२६ / अ / १३, 

राहुड, ता . चांदवड 
सौ . आरती भाऊसाहेब चव्हाण 

३.९ ६, १.०३ पो . ख ., ४.९९पै., 

१.२० , ०.४० पो . ख ., १.६० . 
५ श्री . भाऊसाहेब छबु चव्हाण 

पिंपळगाव मोर , ता . इगतपुरी 
सौ . आरती भाऊसाहेब चव्हाण 

१.५४ , ०.०४ पो . ख ., १.५८ पै. 
६ श्री . भाऊसाहेब छबु चव्हाण 

३७१/४ , 

नाशिक , नाशिक म.न.पा. हद्द 
सौ . आरती भाऊसाहेब चव्हाण 

०.९ १ आर . 
७ श्री . भाऊसाहेब छबु चव्हाण १७१, प्लॉट नं . ४६ + ४७+ ४८ , 

नाशिक, नाशिक म.न.पा. हद्द 
सौ . आरती भाऊसाहेब चव्हाण 

६०१.३५ चौ . मी . बांधीव मिळकत . 
८ श्री . छबु सखाराम चव्हाण 

१ ९ ८ / २ , 

हरणूल , ता . चांदवड 
श्री . नानासाहेब छबु चव्हाण 

०.४० , ०.०० पो . ख ., ०.४० 
९ श्री . छबु सखाराम चव्हाण 

गट नं . २०२, आर ०.८२ 

हरणूल, ता . चांदवड 
१० श्री . बापु छबु चव्हाण 

प्लॉट नं . ३२२ / १ / १ अ , ता . आडगाव , 

जिल्हा नाशिक 
प्लॉट नं . ३६ ते ३९ 

क्षेत्र ४४१.०० चौ.मी. 
११ श्री . नानासाहेब छबु चव्हाण 

गट नं . ३७६, क्षेत्र १.२२ आर वावी, ता . निफाड , जिल्हा नाशिक 

पो.ख. ०.०२ आर 
१२ सौ . कविता नानासाहेब चव्हाण 

गट नं . ३७७ पै ., ६० आर वावी, ता . निफाड , जिल्हा नाशिक 
१३ श्री . नानासाहेब छबु चव्हाण 

५१८/१/१ पै. प्लॉट नं . ५३ आडगाव, तालुका नाशिक , 

नाशिक म.न.पा. हद्द . 
१४ श्री . नानासाहेब छबु चव्हाण 

३२२ / १ / अ 

आडगाव, तालुका नाशिक , 
प्लॉट नं . २ ९ व ३० 

नाशिक म.न.पा. हद्द . 
१५ श्री . नानासाहेब छबु चव्हाण व इतर-१ 

गट नं . ५७१/१ , 

आडगाव , तालुका नाशिक , 
क्षेत्र ७२३८.०० चौ.मी. 

नाशिक म.न.पा. हद्द. 
१६ श्री . भाऊसाहेब छबु चव्हाण 

गट नं . ३२२/ १ / १ अ , आडगाव, तालुका नाशिक , 
प्लॉट नं . २३ 

नाशिक म.न.पा. हद्द . 
१७ श्री . भाऊसाहेब छबु चव्हाण 

गट नं . १९ ६ / अ , पिंपळगाव बहुला, तालुका नाशिक , 

प्लॉट नं . १८६, क्षेत्र ३००.०० चौ.मी. नाशिक म.न.पा. हद्द . 
१८ श्री . भाऊसाहेब छबु चव्हाण 

गट नं . ४३२, क्षेत्र ०.७३ आर आडगाव , तालुका नाशिक , 
बांधिव मिळकत . 

नाशिक म.न.पा. हद्द . 
१ ९ श्री . भाऊसाहेब छबु चव्हाण व इतर-१ 

गट नं . ६२४ / अ , क्षेत्र २.८३ आर 

राहुर , तालुका चांदवड 


गट नं . 


~ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सुरेश खाडे, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार 


ते 


बुधवार , नोव्हेंबर १९ -२५ , २०१५ / कार्तिक २८ - अग्रहायण ४, शके १ ९ ३७ 


> 


HOME DEPARTMENT 
2nd floor, Madam Kama Road , Hutatma Chowk , 
Mumbai 400 032 , dated the 31st October 2015 . 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS ( IN FINANCIAL ESTABLISHMENT) ACT , 1999. 

No MPI 0915 /CR.559/Pol- 12. - Whereas complaints have been received from number of 
depositors against K.B.C. Multi Trade/Club & Resort Pvt. Ltd., Nasik . ( hereinafter referred to 
" as the said Financial Establishment" ) and so also Directors of the said financial establishment 
have defaulted to return the said deposits made by the depositors after maturity ; 

And whereas, the State Government is satisfied that the said Financial Establishment and 
its Directors are not likely to return the deposits to the depositors and hence the Government 
has to protect the interest of depositors. 

And whereas, the properties specified in the Scheduled appended hereto are alleged to 
have been acquired by the said Financial Establishment and its Directors from and out of the 
deposits collected by the said Financial Establishment. 

Now , therefore in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 4 , sub - section 
( 1) of section 5 and section 12 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial 
Establishment)Act , 1999 (Mah.XVI of 2000 (hereinafter referred to as the said Act) the Government 
of Maharashtra hereby 

( a ) attaches the properties of the said Financial Establishment and in the name of its 
Directors and their relatives as specified in the Schedule; and 

(6 ) appoints the Sub Divisional Officer , Nasik Division to be the Competent Authority to 
exercise control over the properties attached of the Financial Establishment and its Directors ; 

The Special Public Prosecutor in designated Court appointed under the said Act shall 
render necessary to the Competent Authority in filing the application before the Special Court. 

List of properties of K.B.C. Multi Trade/Club & Resort Pvt Ltd., Nasik and it s Directors and 
the properties in the name of their family members to be attached as below : 

SCHEDULE 


Village and Taluka 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Name of 
Member / Promoter Partners 

( 2 ) 


Property Details 
Gat.No/S.No. 

( 3 ) 


( 4 ) 


1 


Shri Bhausaheb Chabu Chavan 
Mrs. Arti Bhausaheb Chavan 


504/2/1 
89.67 Built 

up 

Area 


Adgav Tal. Nashik , 

Nashik , N.M.C. 
Rahood , Tal. Chandwad 


2 


Shri Bhausaheb Chabu Chavan 
Mrs. Arti Bhausaheb Chavan 
Shri Bhausaheb Chabu Chavan 
Mrs. Arti Bhausaheb Chavan 


3 


624 / A 
2.83 , 6.92 P.K., 9.75 

625 , 
8.50 , 0.04 P.K. 8.54 , 

5.50 P. 


Rahood , Tal. Chandwad 


4 


Rahood , Tal. Chandwad 


Shri Bhausaheb Chabu Chavan 
Mrs. Arti Bhausaheb Chavan 


626 / A / 13 
3.96 , 1.03 P.K., 4.99 P. 
1.20 , 0.40 P.K., 1.60 


5 


Shri Bhausaheb Chabu Chavan 
Mrs. Arti Bhausaheb Chavan 


432 
1.54 , 0.04 P.K., 1.58 P. 


Pimpalgav Mor . 

Tal. Igatpuri 
Tal. Nashik 


6 


Shri Bhausaheb Chabu Chavan 
Mrs. Arti Bhausaheb Chavan 


371/4 
3.19 


7 


Shri Bhausaheb Chabu Chavan 
Mrs. Arti Bhausaheb Chavan 


198/2 
0.40 


Hornool, Tal. Chandwad 


भाग चार - ब -२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १९ -२५ , २०१५ / कार्तिक २८ - अग्रहायण ४, शके १९ ३७ 


SCHEDULE -Contd 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


8 


Hornool, Tal. Chandwad 


Shri Bhausaheb Chabu Chavan 
Mrs. Arti Bhausaheb Chavan 


202 
0.82 


9 


Shri Bhausaheb Chabu Chavan 


Plot No.322 /1/ 1/ a 

Plot No 23 


Adgav , Tal. Nashik , 

Nashik N.M.C. 


10 


Shri Nanasaheb Chabu Chavan 


Wavi Tal. Niphad 


376 , 1.22 , 
0.02 P.P.K. 1.24 


11 


Shri Nanasaheb Chabu Chavan 


377 P. 60 


12 


Shri Nanasaheb Chabu Chavan 


518 / 1 / 1P 
Plot No. 53 


Wavi Tal. Niphad 
Adgav , Tal. Nashik , 

Nashik N.M.C. 


13 


Shri Nanasaheb Chabu Chavan 


322 / 1 / a Plot No. 23 


Adgav, Tal. Nashik , 

Nashik N.M.C. 


14 


Shri Nanasaheb Chabu Chavan 


571/1, 7238.00 


Adgav , Tal. Nashik , 

Nashik N.M.C. 


15 


Shri Nanasaheb Chabu Chavan 


322 / 1 / 1/ a , Plot No. 23 


Adgav , Tal. Nashik , 

Nashik N.M.C. 


16 


Shri Nanasaheb Chabu Chavan 


322/ 1/ 1 / a , 
Plot No. 23 , 141.38 


Adgav , Tal. Nashik , 

Nashik N.M.C. 


17 


Shri Nanasaheb Chabu Chavan 


196 /a , Plot No. 186 , 

300.00 Sq.M. 


Pimpalgav ( B.) 

Tal. Nashik , 
Nashik N.M.C. 


18 


Shri Nanasaheb Chabu Chavan 


Adgav , Tal. Nashik , 

Nashik N.M.C. 


432 , 
0.73 Built up Area 

624 / a 
2.83 


19 


Shri Bhausaheb Chabu Chavan 


Rahood , 
Tal. Chandwad . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SURESH KHADE , 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - ब -२ अ 


धुळेपाटबंधारेविभाग,धुळे सिंचनभवन,साक्रीरोड,धुळे४२४००१ 

अधिसूचना महाराष्ट्र 

लोकसेवाहक्कअध्यादेश,२०१५. महाराष्ट्रलोकसेवाहक्कअध्यादेश२०१५(२०१५चामहा.अध्यादेशक्र.५)याच्याकलम३च्यापोट-कलम(१)द्वारेप्रदानकरण्यातआलेल्याअधिकारांचावापरकरून,महाराष्ट्रशासनयाद्वारे जलसंपदाविभागामार्फततसेचयाविभागाअंतर्गतपुरविण्यातयेणाऱ्यालोकसेवादेण्याकरिताविहितकालमर्यादेसहपदनिर्देशितअधिकारी,प्रथमअपिलअधिकारीवद्वितीयप्राधिकारीअधिसूचितकरीतआहे. 

अनुसूची 


उपविभागाचेनांव 


शाखेचेनाय 


सेवापुरविण्याचाकालावधी 


पदनिर्देशित अधिकारी 


प्रथमअपिलीय 

अधिकारी 


व्दितीयअपिलीय 

अधिकारी 


उपविभागक्र.१धुळे 


संबंचित्तशाखा अधिकारी 


संबंधितउप अभियंता 


संबंधितकार्यकारी 

अभियंता 


१)पाटशाखाक्र.-१पुळे २)पाटशाखाक्र.-३धुळे ३)पाटशाखाविमठाणे ४)पाटशाखानिजामपूर 14)पाटशाखादुसाणे ६)पाटशाखासोनयद 


३ ४ 

५ १पाणीवापरसंस्थेसदेवपाणीहक्कमंजूरीदेणे 

१५दिवस(हंगामसुरुझालानंतर) पाणीवापरसंसाधेसपाणीपट्टीथकबाकीदाखलादेणे 

१५दिवस ३बिगरसिंचनपाणीपट्टीथकबाकीदाखलादेणे 

१५दिवस पाणीपट्टीदेयकतक्रारनिवारणकरणे 

१५दिवस ५लामाक्षेत्रचादाखलादेणे 

६महिना ६ग्रामपचायत,जिल्हापरिषद,नगरपरिषद,नगरपंचायत,कटकमंडळे(Cantonment३महिने 

|Board)यांनाघरगूतीपाणीवापरपरवानादेणे ७महानगरपालिका,खाजगीविकासक,विशेषनगरविकासप्रकल्पयांनाघरगुती/औदयोगिक६महिने 

पाणीवापरपरवानादेष औदयोगीकप्रयोजनासाठीपाणीवापरपरवानादेणे 

६महिने १नदीमजलाशयापासूनअतराचादाखलादेणे 

१महिना १०उपसासिंचनपरवानगीदेणे 

२महिने 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १९-२५ , २०१५ / कार्तिक २८- अग्रहायण ४, शके १९ ३७ 


संबंधित उपविभागीय अधिकारी 


अभियंता 


संबंधितकार्यकारीसंबंधितअधीक्षक 

अभियंता 


उपविभागक्र.२धुळे 


१५दिवस 


संबंधितशाखा 

अधिकारी 


संबंधितउप अभियंता 


संबंधितकार्यकारी 

अभियंता 


१५दिवस 


१)पाटशाखाक.-१नेर २०पाटशाखाआर्वी ३)पाटशाखाक्र.-२नेर ४)पाटशाखातरवाडे 14)पाटशाखासोनगीर 


१पाणीयापरसंस्थेसदेयपाणीहमकमंजूरीदेणे 

१५दिवस(हंगामसुरूझाल्यानंतर) २पाणीवापरसंसथेसपाणीपट्टीथकबाकीदाखलादेणे ३बिगरसिंचनपाणीपट्टीथकबाकीदाखलादेणे 

१५दिवस ४पाणीपट्टीदेयकेतक्रारनिवारणकरणे ५लामक्षेत्रथादाखलादेणे 

१महिना ६ग्रामपचायत,जिल्हापरिषय.नगरपरिषद,नगरपंचायत,कटकमंडळे(Cantonment३महिने 

Board)यांनाघरगूतीपाणीवापरपरवानादेणे महानगरपालिका,खाजगीविकासकाविशेषनगरविकासप्रकल्पयांनाघरगुती/औदयोगिक६महिने 

पाणीवापरपरवानादेणे ८औदयोगीकप्रयोजनासाठीपाणीवापरपरवानादेणे ९नवीवजलाशयापासूनअंतराचादाखलादेणे 

१महिना १०उपसारिचनपरवानगीदेणे 

२महिने 


संबंधित उपविभागीय अधिकारी 


संबंधितकार्यकारीसंबंधितअधीक्षक अभियंता 

अभियंता 


५ 


अनुसूची 
- 
चालू 


उपविभागाचेनांव 


शाखेचेनांव 


विषय 


सेयापुरविण्याचाकालावधी 


पदनिर्देशित अधिकारी 


प्रथमअपिलीय 

अधिकारी 


व्दितीयअपिलीय 

अधिकारी 


१ 


२ 


بدر 


६ 


८ 


संबंधितशाखा 


संबंधितउप अमियंता 


संबंधितकार्यकारी 

अभिवता 


१५दिवस 


अधिकारी 


१)पाटशाखापिंपळनेर 

२)पाटशाखाछाईल 
उपविभागसाक्री३)पाटशाखादहिवेल 

४)पाटशाखासाक्री 


५ १पाणीवापरसंस्थेसदेशपाणीहक्कमंजूरीदेणे 

१५दिवस(हंगामसुरुझाल्यानंतर) 
२पाणीवापरसंसथेसपाणीपट्टीथकबाकीदाखलादेणे 

१५दिवस ३बिगरसिंचनपाणीपट्टीथकबाकीदाखलादेणे ४पाणीपट्टीदेयकेतक्रारनिवारणकरणे 

१५दिवस ५लाभक्षेत्रचादाखलादेणे 

१महिना ६ग्रामपचायत,जिल्हापरिषद,नगरपरिषद,नगरपंचायत,कटकमंडळे(Cantonment३महिने 

Board 
) 
यांना 
घरगूती 
पाणीवापर 
परवाना 
देणे ७महानगरपालिका,खाजगीविकासक,विशेषनगरविकासप्रकल्पयांनाघरगुती/औदयोगिक६महिने पाणीवापरपरवानादेणे 
औदयोगीकप्रयोजनासाठीपाणी 
वापर 
परवानादेणे 

६महिने ९नदीवजलाशयापासूनअंतराचादाखलादेणे 

१महिना १०उपसासिंचनपरवानगीदेणे 

२महिने 


संबंधित उपविभागीय अधिकारी 


संबंधितकार्यकारीसंबंधितअधीक्षक 

अभियंताअभियंता 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १९ -२५ , २०१५ / कार्तिक २८ - अग्रहायण ४, शके १९ ३७ 


१पाणीवापरसंस्थेसदेयपाणीहक्कमंजूरीदेणे 


१५दिवस(हंगामसुरुझाल्यानंतर 


संबंधितशाखा 


संबंधितउप 


संबंधितकार्यकारी 

अभियंता 


अधिकारी 


अभियंता 


14)पाटशाखाक्र.१शिरपूर २)पाटशाखाक्र.-२शिरपूर 


१५दिवस १५दिवस 


उपविभाग 
शिरपूर 
४ 
) 
पाटशाखा 
क्र 
. 
-४ 
शिरपूर 

14)पाटशाखाक्र.बोराडी २)पाटशाखाक्र.-१अनेर ७)पाटशाखाक्र.२अनेर 


२पाणीवापरसंसथेसपाणीपट्टीथकबाकीदाखलादेणे 

१५दिवस 
३बिगरसिंचनपाणीपट्टीथकबाकीदाखलादेणे ४पाणीपट्टीदेयकेतक्रारनिवारणकरणे 
५लाभक्षेत्रचादाखलादेणे 

१महिना ६ग्रामपचायत,जिल्हापरिषद,नगरपरिषद,नगरपंचायत,कटकमंडळे(Cantonment३महिने 

Board 
) 
यांना 
घरगूती 
पाणीवापर 
परवाना 
देणे ७महानगरपालिका,खाजगीविकासक,विशेषनगरविकासप्रकल्पयांनाघरगुती/औदयोगिक६महिने 
पाणीवापरपरवानादेणे 
औदयोगीकप्रयोजनासाठीपाणीवापरपरवानादेणे 

६महिने ९नदीवजलाशयापासूनअंतराचादाखलादेणे 

१महिना १०उपसासिंचनपरवानगीदेणे 

२महिने 


संबंधित उपविभागीय अधिकारी 


संबंधितकार्यकारीसंबंधितअधीक्षक 

अभियंता अभियंता 


अनुसूची 
- 
चालू 


उपविभागाचेनांव 


शाखेचेनांव 


विषय 


सेवापुरविण्याचाकालावधी 


पदनिर्देशित अधिकारी 


प्रथमअपिलीय 

अधिकारी 


व्दितीयअपिलीय 

अधिकारी 


६ 


८ 


३ 

४ १पाणीवापरसंस्थेसदेयपाणीहक्कमंजुरीदेणे 


५ १५दिवस(हंगामसुरुझाल्यानंतर) 


संबंधितशाखा 


संबंधितउप अभियंता 


संबंधितकार्यकारी 

अभियंता 


अधिकारी 


१)पाटशाखानंदूरबार २)पाटशाखाआंबेचारा 

३.पाटशाखानवापूर उपविभागनंदूरबार)पाटशाखाविसरवाडी 

५)पाटशाखाक्र.१रंगावली ६)पाटशाखाक्र.२रंगावली ७)पाटशाखातापीलिप्ट 


२पाणीवापरसंसथेसपाणीपट्टीथकबाकीदाखलादेणे 

१५दिवस ३बिगरसिंचनपाणीपट्टीथकबाकीदाखलादेणे 

१५दिवस ४पाणीपट्टीदेयकेतक्रारनिवारणकरणे 

१५दिवस ५लाभक्षेत्रचादाखलादेणे 

१महिना ६ग्रामपचायत,जिल्हापरिषद,नगरपरिषद,नगरपंचायत,कटकमंडळे(Cantonment३महिने 

Board)यांनाघरगूतीपाणीवापरपरवानादेणे ७महानगरपालिका,खाजगीविकासक,विशेषनगरविकासप्रकल्पयांनाघरगुती/औदयोगिक६महिने 

पाणीवापरपरवानादेणे 


संबंधित उपविभागीय अधिकारी 


संबंधितकार्यकारीसंबंधितअधीक्षक 
अभियंता 

अभियंता 


८औदयोगीकप्रयोजनासाठीपाणीवापरपरवानादेणे ९नदीवजलाशयापासूनअंतराचादाखलादेणे १०उपसासिंचनपरवानगीदेणे 


६महिने १महिना २महिने 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १९ -२५ , २०१५ / कार्तिक २८ - अग्रहायण ४ , शके १ ९ ३७ 


१५दिवस १५दिवस १५दिवस 


संबंधितशाखा अधिकारी 


संबंधितउप 
अभियंता 


संबंधितकार्यकारी 

अभियंता 


उपविभागशहादा 


१)पाटशाखाशहादा २)पाटशाखासुसरी ३)पाटशाखा.तळोदा ४)पाटशाखाक्र.२तळोदा (4)पाटशाखालोढरे ६)पाटशाखातापीलिप्टशिंदखेडा 


१पाणीवापरसंस्थेसदेयपाणीहक्कमंजूरीदेणे 

१५दिवस(हंगामसुरुझाल्यानंतर) २पाणीवापरसंसथेसपाणीपट्टीथकबाकीदाखलादेणे ३बिगरसिंचनपाणीपट्टीथकबाकीदाखलादेणे ४पाणीपट्टीदेयकेतक्रारनिवारणकरणे लामक्षेत्रचादाखलादेणे 

१महिना ६ग्रामपचायत,जिल्हापरिषद,नगरपरिषद,नगरपंचायत,कटकमंडळे(Cantonment३महिने 

Board)यांनाघरगूतीपाणीवापरपरवानादेणे ७महानगरपालिका.खाजगीविकासक,विशेषनगरविकासप्रकल्पयांनाघरगुती/औदयोगिक६महिने पाणीवापरपरवानादेणे औदयोगीकप्रयोजनासाठीपाणीवापरपरवानादेणे 

६महिने २नदीवजलाशयापासूनअंतराचादाखलादेणे 

१महिना १०उपसासिंचनपरवानगीदेणे 


संबंधित उपविभागीय अधिकारी 


संबंधितकार्यकारीसंबंधितअधीक्षक 

अभियंताअभियंता 


२महिने 


७ 


अनुसूची-(समाप्त) 


८ 


उपविभागाचेनांव 


शाखेचेनांव 


विषय 


सेवापुरविण्याचाकालावधी 


पदनिर्देशित अचिकारी 


प्रथमअपिलीय 

अधिकारी 


वित्तीयअपिलीय 

अधिकारी 


क्र. 


१ 


२ 


६ 


८ 


१५दिवस १५दिवस १५दिवस 


संबाचेतशाखा 

अधिकारी 


संबंधितउप अभियंता 


संबंधितकार्यकारी 

अभियंता 


19)पाटशाखाप्रकाशा-क्र.-१ 

२)पाटशाखाप्रकाशा-क्र.-२ उपविभागप्रकाशा 

३)पाटशाखासारंगखेडा-क्र.-१ ४)पाटशाखासारंगखेडा-क्र.-२ 


४ पपाणीवापरसंस्थेसदेवपाणीहक्कमंजूरीदेणे 

१५दिवस(हंगामसुरुझाल्यानंतर) पाणीवापरसंसथेसपाणीपट्टीथकबाकीदाखलादेगे ३बिगरसिंचनपाणीपट्टीथकबाकीदाखलादेणे ४पाणीपट्टीदेयकेतक्रारनिवारणकरणे ५लाभक्षेत्रचादाखलादेणे 

१महिना ग्रामपचायतजिल्हापरिषद,नगरपरिषद,नगरपंचायत,कटकमंडळे(Cantonment 

Board)यांनाघरगुतीपाणीवापरपरवानादेणे ७महानगरपालिका,खाजगीविकासक,विशेषनगरविकासप्रकल्पयांनाघरगुती/औदयोगिक६महिने 

पाणीवापरपरवानादेणे ८औदयोगीकप्रयोजनासाठीपाणीवापरपरवानादेणे १नदीवजलाशयापासूनअंतराचादाखलादेणे 

१महिना १०उपसासिंचनपरवानगीदेणे 

२महिने 


संबंधित उपविभागीय 


संबंधितकार्यकारीसंबंधितजधीक्षक अभियंता 

अभियंता 


अधिकारी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १९ -२५ , २०१५ / कार्तिक २८ - अग्रहायण ४ , शके १९ ३७ 


१५दिवस १५दिवस 


संबंधितशाखा 

अधिकारी 


संबंधितउप 
अभियंता 


संगंधितकार्यकारी 

अभियंता 


१पाणीवापरसंस्थेसदेयपाणीहक्कमंजूरीदेणे 

१५दिवस(हंगामसुरुझाल्यानंतर) २पाणीवापरसंसथेसपाणीपट्टीथकबाकीदाखलादेणे ३बिगरसिंचनपाणीपट्टीथकबाकीदाखलादेणे पाणीपट्टीदेयकेतक्रारनिवारणकरणे 

१५दिवस ५लाभक्षेत्रचादाखलादेणे 

१महिना ६ग्रामपचायत,जिल्हापरिषद,नगरपरिषद,नगरपंचायत,कटकमंडळे(Cantonment|महिने 

Board)यांनाघरगूतीपाणीवापरपरवानादेणे ७महानगरपालिका,खाजगीविकासक,विशेषनगरविकासप्रकल्पयांनाघरगुती/औदयोगिक६महिने पाणीवापरपरवानादेणे औदयोगीकप्रयोजनासाठीपाणीवापरपरवानादेणे 

६महिने ९नदीवजलाशयापासूनअंतराचादाखलादेणे 

१महिना १०उपसासिंचनपरवानगीदेणे 

२महिने 


१)पाटशाखासुलवाडे-क्र.-१ 

२)पाटशाखासुलवाडे-क्र.-२ उपविभागक्र.-१साक्री 

३)पाटशाखाअमरावती 


संबंधित उपविभागीय अधिकारी 


संबंधितकार्यकारीसंबंधितअधीक्षक अभियंता 

अभियंता 


महाराष्ट्राचेराज्यपालयांचेआदेशानेवनावाने, 


डी. 
डी 
. 
वाघ 
, 


कार्यकारीअभियंता, धुळेपाटबंधारेविभाग,धुळे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

नोव्हेंबर १९ -२५ , २०१५ / कार्तिक २८ - अग्रहायण ४ , शके १९ ३७ 


. 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१५ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवस्तुशास्त्र विषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम , १९ ६० . 

क्रमांक पुवस २०१० / प्र.क्र . ३८५ / सां.का.३ . - ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचीत वर्णन केलेले प्राचीन व ऐतिहासिक स्मारक (यात यापुढे 
ज्याचा “ असे स्मारक ” असा निर्देश करण्यात आला आहे ) हे संरक्षित स्मारक असावे असे शासनाचे मत आहे 

त्याअर्थी, आता महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवस्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम , १ ९ ६० (१९ ६१ चा महा. १२ ) या 
अधिनियमाच्या कलम ४ पोट -कलम ( १ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त स्मारक संरक्षित असल्याचे 
जाहीर करण्याच्या आपल्या इराद्याची दोन महिन्याची नोटीस देत आहे ; 

उक्त स्मारकात हितसंबंध असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला, ही शासन अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या 
आत उक्त स्मारक राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्याच्या घोषणेस हरकत घेता येईल, आणि पूर्वोक्त मुदत संपण्यापूर्वी अशा प्रकारची 
कोणतीही हरकत मा . सचिव ( सांस्कृतिक कार्य ) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ यांच्याकडे आल्यास शासन त्याचा 
विचार करील . 

अनुसूची 
स्थान : मौजे शेळपी सर्व्हे नं . २४-१, तालुका वेंगुर्ला, जिल्हा सिंधुदुर्ग 
स्मारकाचे नाव 

निवती किल्ला 
मालकी 

महाराष्ट्र शासन 
तपशील 

सावंतवाडी संस्थानाचे राजे फोंड सावंत ( दुसरे ) यांनी आपल्या कारकिर्दीत (इ. स. १७०९ ते १७३८ ) 
जे काही किल्ले बांधले त्यात निवती किल्ल्याचा समावेश होतो. सावंतवाडीकर सुरुवातीला आदिलशाहिच्या 
बाजुने व आदिलशाही नष्ट झाल्यानंतर व औरंगजेबाच्या मृत्युनंतर ते ताराबाईच्या पक्षात गेले . पुढे 
साताऱ्याला शाहू महाराजांचा उदय झाल्यानंतर ते शाहूला जाऊन मिळाले . अशाप्रकारे हा भूभाग शाहू 
महाराजांच्या अंकीत झाला. इ.स. १७८६ मध्ये कोल्हापूरच्या महाराजांनी हा किल्ला घेतला. तथापि 
लगेचच त्यांना तो सावंतवाडीकरांना परत द्यावा लागला. त्यानंतर कोल्हापूर संस्थानाने इ.स. १८०३ ते 
१८१० या काळात निवती किल्ला ताब्यात घेण्याचे अनेक अयशस्वी प्रयत्न केले. पुढे कोल्हापूर 
संस्थानाने ब्रिटीशांचे मांडलिकत्व पत्करल्यानंतर कीर नावाचा इंग्रज अधिकारी फौजफाटा घेऊन 
निवती किल्ल्याच्या पायथ्याशी दिनांक २ फेब्रुवारी १८१९ रोजी पोहोचला. ३ तारखेला त्याने किल्ल्यावर 
तोफांचा मारा सुरू केल्यावर गडावरील शिबंदी ढेपाळली व दिनांक ४ फेब्रुवारी १८१९ रोजी हा 
किल्ला ब्रिटीशांच्या हाती गेला. 

सावंतवाडी संस्थानचे स्वतःचे नौदल होते व त्याचा नजीकच्या किनारपट्टीवर दरारा होता. 
निवतीचा किल्ला त्यांना समुद्रावर पाळत ठेवण्यासाठी उपयुक्त ठरला यात शंका नाही . एका छोट्या 
संस्थानाने आरमारी हालचालींना पूरक ठरण्यासठी बांधलेल्या छोटेखानी किल्ल्याचा नमुना म्हणून या 

किल्ल्याचे खूप महत्त्व आहे. 
संरक्षित करावयाच्या स्मारकाचे : १ हेक्टर, ७४ आर 

क्षेत्रफळ. 
नियंत्रित क्षेत्राच्या चतुःसिमा पूर्व 

सर्वे नं . २३ 
पश्चिम 

समुद्र 
दक्षिण 

सर्व्हे नं . २२ 
सर्व्हे नं . २७ 


उत्तर 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सं . पा . भोकरे , 
शासनाचे उप सचिव . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

नोव्हेंबर १ ९ -२५ , २०१५ / कार्तिक २८ - अग्रहायण ४ , 


शके १ ९ ३७ 


6 


TOURISM AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Raj guru Chowk , Mantralaya , 
Mumbai 400 032, dated 27th October 2015 . 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA ANCIENTMONUMENTS AND ARCHAEOLOGICAL SITES AND REMAINS ACT, 1960 . 

Whereas the Government of Maharashtra is of the opinion that the ancient and historical 
monument described in the Schedule appended hereto (hereinafter referred to as the said 
monument”) , should be a protected monument ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 4 of the 
Maharashtra Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1960 (Mah . XII of 
1961), the Government of Maharashtra hereby gives two months notice of its intention to declare 
the said monument to be a protected monument ; 

Any person interested in the said monument may , within two months from the date of 
publication of this notification in the Official Gazette , to the proposed declaration of the said 
monument to be a protected monument . 

Any such objections which may be received by the Secretary ( Tourism and Cultural Affairs) 
to Government of Maharashtra , Tourism and Cultural Affairs Department, Mantralaya Annexe , 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mumbai 400032 , before the expiry of the aforesaid 
period will be considered by the Government. 

Schedule 


: 


.. 


.. 


Locality : Mauje Shelpi Taluka : Vengurla District : Sindhudurg 
Survey No. 24-1 
Name of the monument to be Nivati Fort 

Protected 
Ownership 

Government of Maharashtra 
Particulars 

Nivati fort a one of the forts built by Fond Sawant II ( 1709 

1738 A.D ) during his region . Kingdom of Sawantwadi was 
initially loyal feudatory of Bijapur court (Adilshahi). After 
Adilshahi was conquered by Mugals and after the death 
of Aurangjeb , it accepted the supremacy of Queen Tarabai 
of Kolhapur . After took possession of this fort in 1786 ; 
however , he had to return it to Sawants . During 1803 to 
1810 Kolhapurmade several attempts to capture this fort 
without officer Mr. Keer along with his army reached at 
the foot of Nivati Fort on 2nd February 1819 and after an 
effective attack by guns the fort fell in the hands of British 
on 4th February 1819. 

The Kings of Sawantwadi had naval fleet and had a 
strong hold on the sea adjacent to their territory . Nivati 
fort must have served as watch fort during this period . 
The said fort is one of the best specimens of small forts 

but by minor kings in Konkan region . 
Area of the monuments to 

1 Hector 74 Ares 
be protected 
Total Area to be protected 

On the East Survey No.23 
monuments . 

On the West 

Sea 
On the South Survey No.22 
On the North 

Survey No.27 . 


: 
: 


.. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. P. BHOKARE , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


